लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ : 

श्री. प्रविण बाबुराव फुलारी, उप जिल्हाधिकारी, यांची 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर या 
पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र:- प्रतिनि-२४२४/प्र.क्र.८२ (8) /ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय,मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ११ मार्च, २०२४. 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे) 
नियम, १९८१. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का-१२, दि.१७.१२.२०१६. 

3) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/का-१२, दि.१६.०२.२०१८. 

४) शासन अधिसूचना, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., सेप्रनि-१२२०/प्र.क्र.१४०/ना.पु.१५,दि.२७.०३.२०२३. 

५) भारत निवडणूक आयोग, पत्र, दि.२६.०६.२०२३. 

६) भारत निवडणूक आयोग, अधिसूचना, दि.२४.०१.२०२४. 

७ शासन पत्र, महसूल व वन विभाग, दि.१३.०२.२०२४ व दि.२१.०२.२०२४. 

८) शासन आदेश, महसूल व वन विभाग, क्र. टिआरफ-०२२४/प्र.क्र.४५/ई-२, दि.०५.०३.२०२४. 

९) श्री. प्रविण फुलारी, उपजिल्हाधिकारी यांचा रुजू अहवाल, दि.०७.०३.२०२४. 


प्रस्तावना : 


१. शासन निर्णय, सा.प्र.वि., दि.१७.१२.२०१६ नुसार शासकीय अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची कार्यपद्धती याबाबतचे धोरण ठरविण्यात आळे असून शासन निर्णय, 
सा.प्र.वि., दि.१६.०२.२०१८ अन्वये दि.१७.१२.२०१६ च्या धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 


२. शासन अधिसूचना, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., दि.२७.०३.२०२३ अन्वये अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील, क्षेत्रिय पुरवठा यंत्रणेतील, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ संवर्गाचे 
सेवा प्रवेश नियम सुधारित करण्यात आले आहेत. 


३. भारत निवडणूक आयोग, अधिसूचना, दि.२४.१.२०२४ : 


सदर अधिसुचनेन्वये महाराष्ट्र राज्यातील जालना या लोकसभा मतदार संघातील, १०६-फुलंब्री या 
विधानसभा मतदार संघासाठी, विभागाच्या अखत्यारीतील - जिल्हा पुरवठा अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर हे 
पद निवडणूक निर्णय अधिकारी (ARO) म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहेत. 


४. शासन आदेश, महसूल व वन विभाग, क्र. टिआरफ-०२२४/प्र.क्र.४५/ई-२, दि.०५.०३.२०२४ : 


सदर शासन आदेशान्वये महसूल व वन विभागामार्फत श्री. प्रविण फुलारी, उपजिल्हाधिकारी यांची जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर या पदी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर आदेशान्वये 
श्री. प्रविण बाबुराव फुलारी, उपजिल्हाधिकारी यांच्या सेवा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागास सुपूर्द 
करण्यात आल्या आहेत. 


शासन Seat क्रमांकः प्रतिनि-२४२४/प्र.क्र.८२ (४) /ना.पु.१५ 
शासन आदेडा 


१. श्री. प्रविण बाबुराव फुलारी, उप जिल्हाधिकारी, महसूल व वन विभाग यांना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा पुरवठा अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर या पदावर लोकसभा 
सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ ची प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


२. सदर प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून 
काढन टाकणे) नियम, १९८१ च्या नियम-४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सदर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यात येत आहे 


३. श्री. फुलारी यांची प्रतिनियुक्ती खालील अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे:- 


१) श्री. फुलारी यांची प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरील सेवा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागास 
आव्यक वाटली नाही तर प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांच्या सेवा त्यांच्या 
मूळ महसूल व वन विभागास प्रत्यावर्तीत करण्यात येतील व त्यांना मूळ विभागाकडे परत पाठविण्याची 
मुभा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागास राहील. 


२) श्री. फुलारी यांच्या सेवेची महसूळ व वन विभागाला आवश्‍यकता वाटल्यास त्यांना प्रतिनियुक्ती 
कालावधी संपण्यापूर्वी परत बोलाविण्याचा अधिकार महसूल वन विभागास राहील. 


३) श्री. फुलारी यांचा मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा उद्देश असल्यास त्याबाबत या विभागास 
कळविल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत जाण्याची मुभा राहील. 


४. सदर AST तात्काळ अंमलात येत असून श्री. फुलारी, उप जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
छत्रपती संभाजीनगर या तात्काळ रुजु व्हावे. 

५. सदर शासन आदेशान्वये श्री. प्रविण फुलारी हे जिल्हा पुरवठा अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर या पदावर 
रुजू झाल्यानंतर, त्याबाबतचा रुजू अहवाळ उप आयुक्त (पुरवठा), छत्रपती संभाजीनगर विभाग यांनी 
napudy.mhpds@gov.in या ई-मेलवर शासनास कळवावा. 


६. सदर झासन SIGS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४०३१११२५१०२३५०६ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by TATOBA MARUTI KOLEKAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ०५000 
TATO BA MA R U Tl CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=f6809ddecc0e0507860e37e9935ab3a7013510f4fe04. 

fad27512588a0bc8el 5, postalCode=400032, st=Mahi hi 


tra, 
ialNumber=9915405908628D01955F3675ACC122F51E0C3 
9F63F7CC88EEC49CD05616991FD, cn=TATOBA MARUTI 


KOLEKAR 
Date: 2024.03.11 13:05:26 +05'30' 


(तातोबा कोळेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग (महसूल), मंत्रालय, मुंबई. 
३) श्री. प्रविण बाबुराव फुलारी, उप जिल्हाधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Seat क्रमांकः प्रतिनि-२४२४/प्र.क्र.८२ (४) /ना.पु.१५ 
प्रत :- 


१) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 

) जिल्हाधिकारी, लातूर/छत्रपती संभाजीनगर. 

) उप आयुक्त (पुरवठा), छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई /नागपूर. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर/छत्रपती संभाजीनगर. 

) सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


